डॉ. छगनळाळ जयरामजी निमजे, वैद्यकीय 
अधिकारी, गट-ब, आयुर्वेदिक दवाखाना फेगड 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र वेलतूर, जिल्हा परिषद, 
नागपूर यांच्या रजा मंजुरीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक संआसे-२०२०/प्र.क्र.६६/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo ००१. 


दिनांक :- ०३ मार्च, २०२०. 


वाचा:- 
१) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/२ब/टे-२/रजा डॉ.निमजे/ ४२/२०२०, 
दि. १३/०१/२०२०. 
१) शासन आदेशा क्र. संआसे-२०१९/प्र.क्र.१७३/सेवा-१, दि. १६/०१/२०२०. 
२) डॉ. छगनलाल जयरामजी निमजे, वैद्यकीय अधिकारी यांचा दि. १९/०६/२०१९ रोजीचा 
अर्ज. 
शासन आदेशा:- 
संदर्भाधीन क्र. १ येथील पत्रान्वये डॉ. छगनळाळल जयरामजी निमजे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब 
यांच्या रजा मंजूरीबाबत संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी शासनास विनंती केली आहे. डॉ. 


निमजे हे पक्षाघाताच्या आजारामुळे दि. ०४/०७/२०१७ पासून वैद्यकीय रजेवर असल्याने त्यांना जिल्हा 
आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी वैद्यकीय तपासणीसाठी वैद्यकीय मंडळ, नागपूर 
यांचेकडे पाठविले. वैद्यकीय मंडळ, नागपूर यांनी दि. १४/०९/२०१८ रोजीच्या तपासणीमध्ये 
डॉ. निमजे यांना “कायमचे असमर्थ” ठरविले आहे. सबब, संदर्भाधीन क्र. 3 च्या अर्जान्वये डॉ. निमजे 
यांनी देखील दि. ०४/०७/२०१७ ते दि. १४/०९/२०१८ या कालावधीची रजा मंजूर करण्याबाबत जिल्हा 
आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर यांचेकडे विनंती केली आहे. 

डॉ. छगनलाल जयरामजी निमजे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, आयुर्वेदिक दवाखाना फेगड 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र वेलतूर, जिल्हा परिषद, नागपूर यांना संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन आदेशान्वये 


दि. २६/१०/२०१८ (AA) पासून “रुग्णता सेवानिवृत्ती” मंजूर करण्यात आळी आहे. संचालक, आरोग्य 


सेवा, मुंबई यांनी डॉ. निमजे यांच्या दि. ०४/०७/२०१७ ते १४/०९/२०१८ या कालावधीतील रजा मंजूर 


शासन आदेडा क्रमांक संआसे-२०२०/प्र.क्र.६६/सेवा-१ 


करण्याचे प्रस्तावित केळे आहे. तथापि, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेशा दि. १६/०१/२०२० 


अन्वये डॉ. छगनलाल जयरामजी निमजे यांची दि. २६/१०/२०१८ (म.नं.) पासून “रुग्णता सेवानिवृत्ती” 


मंजूर केली असल्याने त्यांची दि. ०४/०७/२०१७ ते दि. २६/१०/२०१८ या कालावधीची एकूण ४८० 


दिवसांची रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


डॉ. SASS जयरामजी निमजे हे पक्षाघाताच्या आजारामुळे वैद्यकीय रजेवर असल्याने 


त्यांची दि. ०४/०७/२०१७ ते दि. २६/१०/२०१८ या कालावधीची एकूण ४८० दिवसांची रजा पुढील 


तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ६१ (३) नुसार परावर्तित रजा 


तसेच म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० नुसार अजित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र रजेचा कालावधी एकूण रजेचा प्रकार 
दिवस 
१ | दि. ०४/०७/२०१७ ते ०८/०२/२०१८ | २२० | परावतित रजा (वैद्यकीय कारणास्तव) 
२ । दि. ०९/०२/२०१८ ते २६/१०/२०१८ | २६० | अजितरजा 
एकूण ४८० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०२१७४७०६२७१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


1 ou=Public Health Department, 
a V | al [| a postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833¢ 
07d32831e4140f3de291d1f40d510d2956 


e 43f, 
R G a h a [| | serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e6 
9f18152eb1ab8647473 1f4ac3d8424b8b56 


a653e1, cn=Ravindra R Gadhari 
Date: 2020.03.03 11:30:43 +05'30' 


(र. र. WET) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांक संआसे-२०२०/प्र.क्र.६६/सेवा-१ 


४. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

. डॉ. छगनलाल जयरामजी निमजे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
निवड नस्ती सेवा-१. 


one GS & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


